RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक २८ ] 


शुक्रवार , 

मे १ ९, २०१७ / वैशाख २९ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
नगरपंचायत , 

देवरूख 

जाहीर इरादा सूचना 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ ) 
क्रमांक नपंदे/ ४१७/ २०१७. - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २३( १) अन्वयेविकास योजना तयार करणे 
आवश्यक झाल आहे 

त्याकरिता देवरूख नगरपंचायतीने ठराव नं . १६०, दिनांक १० एप्रिल २०१७ अन्वये सदरहू नगरपंचायतीचे अधिकार क्षेत्रातील संपूर्ण 
प्रदेशासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३( १) अन्वये विकास योजना तयार करणेचा इरादा जाहीर केला आहे ; 


3; 


देवरूख नगरपंचायतीचे कक्षेत येणाऱ्या व ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची त्या क्षेत्राचा नकाशा देवरूख नगरपंचायतीचे 
कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमान्वये नागरीकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवला आहे ; 


ज्या नागरीकांना नियोजित विकास योजनेसंबंधी काही सूचना व हरकती देण्याच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० दिवसांचे आत देवरूख नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात कराव्यात, म्हणजे उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ (१ ) 
अन्वये देवरूख नगरपंचायत त्याचा योग्य तो विचार करेल . 


देवरूख, 
दिनांक १६ मे २०१७. 


निलेश विठोबा भुरवणे , 

नगराध्यक्ष , 
नगरपंचायत , देवरूख. 


भाग दोन - ४४-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मे १९ , २०१७ / वैशाख २९ , शके १९ ३ ९ 


NAGAR PANCHAYAT, DEVRUKH 


Notice of Declaration of Intention 
(Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


No. NPD /417 /2017.— It is felt necessary to prepare the Development plan under section 
23( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 

For this purpose Declaration of Intention to prepare development plan of entire are within 
the jurisdiction of Devrukh Nagar Panchayat is made under Resolution No. 23 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

The plan showing the Nagar Panchayat area for which development plan is to be prepared is 
kept open for public in the Devrukh Nagar Panchayat Office on all working days as required as 
per the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

As per section 23 ( 1) of the act those who want to give suggestion and objections to the Devrukh 
Nagar Panchayat in writting within period of 60 days from the date do publication of this notice 
in the Maharashtra Government Gazette , so that these can be Considered by the Devrukh Nagar 
Panchayat, Devrukh . 


Devrukh , 
dated : 16th May 2017 . 


NILESH VITHOBA BHURAVANE , 

President, 
Nagar Panchayat, Devrukh . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


